मुंबई महानगर परिसरातील हवा प्रदूषण 
नियंत्रणासाठी उपाययोजना करण्यासाठी 
समन्वय समिती स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय क्र. याचिका-२०२३/प्र.क्र.१७७/तां.क.२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 
दिनांक - ०५ फेब्रुवारी, २०२४. 


प्रस्तावना - 


मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी विविध वृत्तपत्रातील लेखांमध्ये प्रकाशित झालेल्या 
बातम्यांच्या आधारे मुंबई आणि परिसरातील हवेच्या खालावत असलेल्या गुणवत्तेची दखल घेऊन सु. 
मोटो जनहित याचिका क्र. 03/2023 दाखल करून घेऊन त्यामध्ये दि.३१/१०/२०२३, 
दि.०६/११/२०२३, दि.१०/११/२०२३ व दि. ११/१२/२०२३ रोजी आदेश पारित केले आहेत. सदर 
आदेशामध्ये मा. न्यायालयाने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आणि लगतच्या भागात हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन 
आयोग कायदा, २०२१ (२०२१ चा कायदा २९) नुसार केंद्रीय कायद्याच्या धर्तीवर काही विधायक 
यंत्रणा तयार करण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश शासनास दिले आहेत. 


झासन निर्णय :- 


मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिलेल्या आदेशानुसार मुंबई महानगर परिसरातील 
प्रदूषणाच्या विविध Slat ग्राह्य धरुन बहुआयामी दृष्टिकोन आणि उपाययोजना करण्यासाठी 
समन्वय समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती त्यानुसार शासन खालीलप्रमाणे 
निर्णय घेत आहे. 


मुंबई महानगर क्षेत्र परिसरातील (एमएमआर) हवा प्रदूषण नियंत्रित करणे आणि कालबद्ध 
कृती योजना अंमळात आणणे, विशेषत: हिवाळ्याच्या महिन्यांत, जेव्हा हवेतील प्रदूषण पातळी जास्त 
असते, तेव्हा अल्प, मध्यम आणि दीर्घकाळीन उपाययोजना व अंमलबजावणी करण्यासाठी 
खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | समितीचे सदस्य पद 

ee | . | आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (MCGM) अध्यक्ष 

2. आयुक्त, मुंबई महानगर West विकास प्राधिकरण) एमएमआरडीए, | सदस्य 
मुंबई 

३. | उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको सदस्य 

४. | उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा, मुंबई. सदस्य 

५. | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, | सदस्य 
मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०२३/प्र.क्र.१७७/तां.क.२ 


६. । व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, | सदस्य 


मुंबई 

७. । मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA), | सदस्य 
मुंबई 

८. | परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, महाराष्ट्र सदस्य 


९. ।महापालिका आयुक्त, ठाणे/ नवी मुंबई/कल्याण-डोंबिवली/मीरा | सदस्य 
भाईदर/वसई विरार/पनवेल महानगरपालिका 
मुख्याधिकारी,अंबरनाथ/बदलापूर/अलिबाग/खोपोली/पेण नगर 


परिषद 
णम ० | पोलीस आयुक्त, ल्ल 
मुंबई/ठाणे/नवी मुंबई/मिराभाईदर 
a q | we पोलिस आयुक्त, मुंबई वाहतूक पोलीस सदस्य 
१२ | पोलीस अधीक्षक, ठाणे/पालघर सदस्य 


१३ | आयुक्त, आरोग्य सेवा व व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य | सदस्य 
अभियान, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन 
१४ | तज्ञ प्रतिनिधी, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT), मुंबई तज्ञ सदस्य 


१५ | तज्ञ प्रतिनिधी, इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नालॉजी (01), मुंबई । तज्ञ सदस्य 


१६ | dat, इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नालाजी (ICT), मुंबई तज्ञ सदस्य 
१७ । अधिष्ठाता, सर जे.जे .हॉस्पिटल, मुंबई सदस्य 
१८ । सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सदस्य याधिव 


आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई (MCGM) यांच्या अध्यक्षतेखालील गठित सदर 
समन्वय समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील - 


१. मुंबई महानगर (MMR) परिसरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरणांच्या 
अंमलबजावणीवर देखरेख आणि मार्गदर्शन करणे. 
२. शासकीय संस्था, गैर सरकारी संस्था (NGO), संशोधन संस्था, उद्योग आणि जनता यासह हवा 
गुणवत्ता व्यवस्थापनामध्ये सहभाग असलेल्या विविध भागधारकांमध्ये प्रभावी समन्वय आणि सहयोग 
सुनिश्चित करणे. 
३ हवेची गुणवत्ता सुधारणेसाठी शासन किंवा संबंधित प्राधिकाऱ्याने ठरवून दिलेली उदिष्टे आणि 
ग्रेडेड रिस्पॉन्स ARMA प्लॅन (GRAP) ची अंमलबजावणी व संनियंत्रण करणे. 
४. मुंबई महानगर (MMR) परिसरातील वायू प्रदूषणाशी संबंधित नवनवीन आव्हाने आणि समस्या 
जाणून त्यांचे निराकरण करणे. 
५. हवा प्रदूषण नियंत्रणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या अल्प, मध्यम आणि दीर्घकालीन मुदतीच्या 
उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी, विशेषत: हिवाळ्याच्या महिन्यात, जेव्हा हवा प्रदूषणाची 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०२३/प्र.क्र.१७७/तां.क.२ 


पातळी जास्त असते तेव्हा वेळेनुसार सर्वसमावेशक कृती योजना तयार करुन त्याची अंमळबजावणी 
करणे. 

६. हवा प्रदूषण नियंत्रणासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजनांसाठी धोरण आणि संस्थात्मक 
यंत्रणा/संरचना मजबूत करणे. 

७. हवा प्रदूषण नियंत्रणाबाबत जनजागृती आणि करण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजना लोकांपर्यंत 
पोहोचण्याकरिता राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांचा तपशीलवार आराखडा तयार करणे. 

८. मुंबई महानगर (MMR) परिसरातील हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सर्वेक्षण आणि संशोधन करणे. 


समन्वय समितीचे अधिकार आणि कार्ये: 


१) मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) मधील हवेच्या गुणवत्तेचे रक्षण आणि सुधारणा करण्यासाठी अशा सर्व 
उपाययोजना, निर्देश आणि तक्रारींचे निवारण करण्याचा अधिकार समितीला असेल. तसेच मुंबई 
परिसरातील हवेच्या गुणवत्तेचे संरक्षण आणि सुधारणा करण्यासाठी आवश्‍यक अशा सर्व उपाययोजना 
करणे. 


२) विशेषत: हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे आणि लगतच्या भागात हवा प्रदूषणास 
कारणीभूत किंवा होत असलेल्या उपक्रम/ क्रियांचे नियमन करणे किंवा प्रतिबंधित करणे यासह 
आपली कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी समितीला खाळीळ अधिकार असतील - 


) मुंबई महानगर (MMR) परिसरातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था (ULBs) चे उपक्रमाबाबत 
समन्वय साधणे, 

i) हवा प्रदूषण प्रतिबंध, नियंत्रण आणि कमी करण्यासाठी मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी 
कार्यक्रमाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करणे, 

i) हवेच्या गुणवत्तेसाठी विविध मानके निश्चित करणे, 

i) मुंबई महानगर (MMR) परिसरातील विविध स्त्रोतांमधून हवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम 
करणारे पर्यावरणीय प्रदूषकांचे उत्सर्जन किंवा विसर्जन करण्यासाठी मानके TAR करणे, क्षेत्रामध्ये 
हवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम करणाऱ्या SAT ATA पर्यावरणीय प्रदूषकांच्या उत्सर्जनाची गुणवत्ता 
किंवा उत्सर्जनाची रचना किंवा सोडण्यासाठी विविध स्त्रोतांकडून होणारे पर्यावरणीय प्रदुषकांच्या 
उत्सर्जनांचे विविध मानके या खंडाखाली मांडले जाऊ शकतात. 


vy) परिसरामधील कोणतेही उद्योग, कार्य किंवा प्रक्रिया किंवा उद्योगांचे वर्ग ज्याचा या 
परिसरातील हवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो, san परिसरामध्ये उद्योग, कार्य किंवा प्रक्रिया किंवा 
उद्योगांचे वर्ग यांवर निर्बंध लावणे, तथा काही सुरक्षिततेच्या उपाययोजना लागू करण्याच्या अधीन 
राहून उद्योग, कार्य किंवा प्रक्रिया किंवा उद्योगांचे वर्ग यांवर निर्बंध लादणे. 


vi) परिसरातील औद्योगिक संस्था, उपकरणे, यंत्रसामग्री, उत्पादन किंवा इतर प्रक्रिया, 
साहित्य किंवा पदार्थ/माल यांची तपासणी करुन, परिसरातील हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी 
उपाययोजना करणे याकरिता संबंधितांना निर्देशा देणे, अधिकारी किंवा व्यक्‍तींना आदेझाद्वारे निर्देडा 
देऊन परिसरातील हवा प्रदूषण नियंत्रण/ प्रतिबंध करणे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०२३/प्र.क्र.१७७/तां.क.२ 


vil) मुंबई महानगर प्रदेशातील कोणतीही व्यक्‍ती, अधिकारी किंवा कोणत्याही प्राधिकरणाला 


हवा प्रदूषण नियंत्रणासाठी लेखी निर्देश जारी करणे आणि अशा व्यक्‍ती, अधिकारी किंवा प्राधिकरण 


यांनी सदर निर्देशांचे पाळन करणे बंधनकारक राहील. 


सदर समन्वय समितीचे निर्णय/निर्देश मुंबई महानगर परिसरातील सर्व संबंधित 


शासकीय/निमशासकीय/खाजगी यंत्रणा आणि भागधारकांसाठी बंधनकारक असतील. 


समितीची बैठक - 


मुंबई महानगर प्रदेशातील हवा प्रदूषण नियंत्रणासाठी तयार करणयत आलेल्या अल्प, मध्यम 


आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचा आणि उपस्थित झालेल्या अथवा भविष्यातील 
आव्हानांचा आढावा घेण्यासाठी समन्वय समितीची दर महिन्यातून एकदा बैठक घेण्यात यावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०५१६४५४४६२०४ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत :- 


qo. 
99. 
१२. 
१२३. 


१४. 


१५. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRAVIN CHINDHU DARADE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=ENVIRONMENT 
AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=80892120b8802143de6c38cd953c2efa855e57ba9a144d9 
586a10906e322294e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


D ) A R AD F serialNumber=7D7679E7A2F67D868647BA02863325B4CFFF78C15 
4B80FFC91EC216A0B362641, cn=PRAVIN CHINDHU DARADE 
Date: 2024.02.05 19:39:23 +05'30' 


(प्रविण दराडे, भाप्रसे ) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

महापालिका आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (MCGM) 

महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए, मुंबई. 

उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको 

उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म्हाडा, मुंबई. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA), मुंबई 

परिवहन आयुक्‍त, परिवहन विभाग, महाराष्ट्र 

महापालिका आयुक्त, ठाणे/ नवी मुंबई/कल्याण-डोंबिवळी/मीरा भाईदर/वसई विरार/पनवेल 
महानगरपालिका 

मुख्याधिकारी, अंबरनाथ/बदलापूर/अलिबाग/खोपोली/पेण नगर परिषद पोलीस आयुक्त, 
मुंबई/ठाणे/नवी मुंबई/मिराभाईंदर. 

सह पोलिस आयुक्त, मुंबई वाहतूक पोळीस पोलीस अधीक्षक, ठाणे/पालघर 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः याचिका-२०२३/प्र.क्र.१७७/तां.क.२ 


१६. आयुक्‍त,आरोग्य सेवा आणि व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सार्वजनिक 
आरोग्य विभाग, महाराष्ट्र शासन 

१७. तज्ञ प्रतिनिधी, भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IT), मुंबई. 

१८. तज्ञ प्रतिनिधी, इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (ICT), मुंबई. 

१९. तज्ञ (इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल ciate (1), मुंबई. 

२०. अधिष्ठाता, सर जे.जे. हॉस्पिटल, मुंबई. 

२१. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ 

२२. निवडनस्ती, तां.क.२, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग. 


KKKKKKKKEKKEKRKEKRKEKA 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


